सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

सोमवार , एप्रिल ३ , २०२३ / चैत्र १३ , शके १ ९ ४५ 


वर्ष ९ , अंक २५ ( २ ) ] 


असाधारण क्रमांक ३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
हिरकोट तळ्याजवळ , अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड ४०२ २०१ . 


- 


भाग एक ( को.वि.पु. ) -३८-१ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ११.०० 


वाचले : 

१ . 

मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ मधील कलम ११५ व ११६ . 

२ . 

शासन , गृह विभागाकडील अधिसूचना क्र.एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ - टीआरए - २ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० . 

३. कार्यकारी अभियंता , सा.बां . विभाग अलिबाग यांचेकडील पत्र जा.क्र . अवि / रेचिशा / ५४२१ / २०२० , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


४ . 

५ . 

या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र.गृह / एमएजी -१ / वाहतूक बंदी / अलिबाग साळाव / २०२० , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० . 
कार्यकारी अभियंता , सा.बां . विभाग अलिबाग यांचेकडील पत्र जा.क्र . अवि / लेखा / ९ ४२ / २०२३ , दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ . 
६. पोलीस अधीक्षक , रायगड- अलिबाग यांचेकडील पत्र जा.क्र . वाहतूक / शाखा / रेवदंडा - साळाव पूल / २०२३ , दिनांक ३ मार्च २०२३ . 
या कार्यालयाकडील मंजूर टिपणी दिनांक २४ मार्च २०२३ . 

७ . 

अधिसूचना 


( १ ) 


वाहतूक बंदी अधिसूचना 

- 

क्रमांक गृह / एमएजी -१ / वाह.बंदी / रेवदंडा - साळाव पूल / ८१३३८/२०२३ , दिनांक २४ मार्च २०२३. – ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , अलिबाग यांचेकडील उपोद्घतातील अ.क्र .५ कडील पत्रान्वये रेवदंडा - साळाव पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडीट 
अहवालानुसार पुलाचे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग करण्याचे निर्देश वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट , मुंबई यांचेव्दारे 
देण्यात आले होते . त्यानुसार माहे , नोव्हेंबरमध्ये सदर कामाची निविदा ही संरचना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिग प्रा . लि . यांना देण्यात 
आली असून , कामाची सुरुवात करण्यात आली आहे . रेवदंडा - साळाव पुलावरील होणारी अवजड वाहतूक दिनांक २१ जून 
ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत १२ टनावरील अवजड वाहतूक बंद करून , अलिबागकडून साळावकडे 
व साळावकडून अलिबागकडे होत असलेली अतिअवजड वाहनांची वाहतूक बंद करून , सदर वाहतूक राष्ट्रीय महामार्ग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३ , २०२३ / चैत्र १३ , शके १ ९ ४५ 

- 


२ 

क्र . ६६ वरून वडखळ ते रोहा , रोहा ते साळाव या मार्गाने करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते . सदर पुलाच्या 
दुरुस्तीचे काम प्रगतीपथावर असून , Lifting activity for Bearing replacement and Pedestal Casting करिता 
उप विभागीय अधिकारी , सा.बां . उप विभाग क्र . १ आणि प्रकल्प प्रमुख , रेवदंडा पूल यांच्याद्वारे सदर पुलावरील ४ महिन्यांकरिता 
अवजड वाहतूक ( ५ टनावरील ) बंद करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे . त्यानुषंगाने 
जड वाहतुकीमुळे पुलाला होणाऱ्या संभाव्य धोका टाळण्याकरिता व दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याकरिता ५ टनावरील Gross 
Vehicle Weight असणाऱ्या सर्व वाहनांची वाहतूक ४ महिन्यांकरिता पूर्णपणे बंद करून , सदर पुलावरील अलिबाग 
साळाव दरम्यान होणारी जड वाहनांची वाहतूक ही अलिबाग - पोयनाड - नागोठणे - कोलाड - रोहा - तळेखार - साळाव मार्गे 
तसेच वडखळ - अलिबाग - साळाव दरम्यान होणारी वाहतूक ही वडखळ - कोलाड - रोहा- तळेखार - साळाव या पर्यायी मार्गाने 
करण्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत या कार्यालयाकडे विनंती केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , रायगड- अलिबाग यांनी दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये “ अलिबाग ते साळाव दरम्यान 
होणारी अवजड वाहनाची वाहतूक ही अलिबाग - पोयनाड - वडखळ - नागोठणे - कोलाङ - रोहा - तळेखार - साळाव मार्गे अथवा अलिबाग - पेझारी 
चेक पोस्ट - नागोठणे - कोलाङ - रोहा- तळेखार - साळाव मार्गे तसेच दुसरा पर्यायी मार्ग अलिबाग - बेलकडे - वावे - सुडकोली - रोहा- तळेखार - 
साळाव मार्गे व मुरुड अलिबाग दरम्यान होणारी अवजड वाहतूक ही मुरुड - साळाव - तळेखार - चणेरा - रोहा - कोलाड - नागोठणे - वडखळ 
पोयनाड - अलिबाग अथवा मुरुड - साळाव - तळेखार - रोहा - कोलाड - नागोठणे- पेझारी चेकपोस्ट - अलिबाग तसेच दुसरा मार्ग मुरुड - साळाव 
तळेखार - रोहा - सुडकोली - वावे - बेलकडे - अलिबाग या पर्यायी मार्गाचा वापरही करू शकतात " असे अभिप्राय सादर केलेले आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलिबाग यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रेवदंडा - साळाव 
पुलावरून होणाऱ्या अतिअवजड वाहतुकीमुळे पूल क्षतीग्रस्त झाल्यास होणारी कोणतीही दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने , तसेच रेवदंडा - 
साळाव पुलाचे दुरुस्तीचे काम सुरू करावयाचे असल्याने , रेवदंडा - साळाव पूल हा ५ टनावरील वाहतुकीस पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक 
असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी मी , डॉ . योगेश म्हसे , जिल्हादंडाधिकारी रायगड उपोद्घातातील अ.क्र . १ व २ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून २ महाकरिता रेवदंडा - साळाव पूल ५ टनावरील वाहतुकीस बंद 
करणेबाबतचे आदेश जारी करीत आहे . 


डॉ . योगेश म्हसे , 
जिल्हादंडाधिकारी रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


